स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव “UOT 
योजनेतर्गत” “आई” महिला केंद्रीत / लिंग 
समावेशक (Gender Inclusive) TEA धोरणाच्या 
अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टिडीएस २०२३/०६/प्र.क्र.२८८(भाग-२)/पर्यटन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग संकीर्ण- 
८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, दि.१७.०२.२०२३. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. टिडीएस 
२०२२/१२/प्र.क्र.9५०/पर्यटन, दि.१९.०६.२०२३. 
३) संचालक, पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. पं.सं./अमृत महोत्सव-१/४४६२, 
दि. ९/११/२०२३. 


प्रस्तावना:- “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.०५.१२.२०२२ रोजी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत पर्यटन विभागासाठी एकूण रु.४६.५६ कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोअर कमिटीने संदर्भ क्र.१ येथील इतिवृत्तानुसार मान्यता 
दिली आहे. यामध्ये अ.क्र.१६(३) येथे “आई महिला केंद्रीत पर्यटन धोरणासाठी” रु.१०.०० कोटी इतका 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक २ अन्वये “आई” महिला केंद्रीत / लिंग 
समावेशक (Gender Inclusive) पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन पर्यटन 
संचालनालयाने संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव “एकछत्र योजनेतर्गत” आई 
महिला केंद्रीत पर्यटन धोरणाच्या अंमळबजावणीसाठी रु.१०,००,००,०००/- इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सदर रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव “एकछत्र योजनेतर्गत” आई 
महिला केंद्रीत पर्यटन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रु.१०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी 
फक्त) इतक्या रकमेस खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे.:- 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र खर्चाचा बाबनिहाय तपशील प्रशासकीय मान्यता 

ri महिला उद्योजकांनी पर्यटन व्यवसायासाठी sparta ८७२.९० 
घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा (प्राथमिक नोंदणी 
उद्दीष्ट २० हजार लाभार्थी) 

२ | “आई” महिला केंद्रीत पर्यटन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी वेब ३०.०० 
पोर्टल, आज्ञावली व MIS तयार करणे (जीएसटी सह) 

३ | आधार अर्थान्टीकेठन एपीआय खर्च (रू. २०.५० प्रती प्रमाणे ४.१० 
अंदाजित २० हजार अर्जदार) 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०६/प्र.क्र.२८८(भाग-२)/पर्यटन 


४ | प्रादेशिक कार्यालय स्तरावर योजनेची जाहिरात आणि प्रसिध्दी ४०.०० 
करण्यासाठी (होर्डिंग्स, जाहिरात, लीफलेट,बॅनर्स इ.) 

५ | “आई” महिला केंद्रीत पर्यटन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी १८.०० 
प्रकल्प अधिकारी (६) आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (६) यांचे 
मानधन. 

६ | आई धोरण अंमलबजावणीसाठी ६ प्रादेशिक कार्यालयासाठी व १६.०० 
प्रधान कार्यालयासाठी संगणक आणि लॅपटॉप. 
प्रादशिक कार्यालयातील इंटररनेट सुविधा/डोंगल, सुविधा ०१.०० 
प्रादेशिक कार्यालयातील लेखनसामुग्री इतर कार्यालयीन खर्च. १८.०० 

एकूण १०००.०० 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.झेडडी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
(१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ ३७३३), ५०- इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. यासाठी मुख्य लेखा अधिकारी पर्यटन संचालनालय, मुंबई 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी' व सह संचालक पर्यटन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

०३. सदर कामे आव्यक त्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावीत. तसेच 
संचालक, पर्यटन संचालनालय यांनी सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरील खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


०४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, 
भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच 
मधील अनुक्रमांक २ मधील परिच्छेद क्र.२ मधील नियम क्र.१३४ नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०४१७५४३७०७२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MADAN GIRJU 
SONDE 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 


(6144c31e6511072bd3c3e0545414f2a 


B9ABDD8D54046F658559E3B3D749A417EEBIDAZ 
DAN GIRJU SONDE 
30" 


(मदन सोंडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०६/प्र.क्र.२८८(भाग-२)/पर्यटन 


७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

८. अवर सचिव (सांस्कृतिक कार्य-४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


